महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई वर स्थानिक 
स्वराज्य संस्था या प्रवर्गातून ३ मुस्लिम 
सदस्यांची नामनियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः हज-२०२०/प्र.क्र.६९/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:१०/०८/२०२० 


वाचा:- (१) हज समिती अधिनियम, २००२. 
(२) शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.हज २००९/प्र.क्र.9/०५/का.५, 
दि.१२.१०.२००९. 
(३) शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि.२०१२/प्र.क्र.२५०/का.५, 
दि.२२.०३.२०१३. 


-शासन परिपत्रक- 


हज समिती अधिनियम, २००२ मधील कलम १८ (१) (i) अनुसार महाराष्ट्र राज्य हज 


समिती, मुंबई वर स्थानिक स्वराज्य संस्था या प्रवर्गातून तीन मुस्लिम सदस्यांची नामनियुक्‍ती 


करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य हज समिती नियम, २००९ मधील नियम ५ चा उपनियम (२) अनुसार 


महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई वर सदस्य म्हणून नामनियुक्‍त होण्यासाठी राज्यातील 


महानगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषदांच्या इच्छुक मुस्लिम सदस्यांकडून या 


a 


परिपत्रकाद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 


२. महाराष्ट्र राज्य हज समितीवर सदस्य म्हणून काम करण्यास इच्छुक असलेल्या स्थानिक 


स्वराज्य संस्थेच्या मुस्लिम सदस्यांनी सदरचे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 


दिवसाच्या आत अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा 


राजगुरू चौक, मंत्राळय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ यांच्याकडे सर्व वैयक्तिक तपशिलासह (Bio- 


Data) निश्चितपणे Weddle अशा प्रकारे अर्ज सादर करावेत. उपरोक्‍त कालावधीनंतर प्राप्त 


होणाऱ्या अर्जांचा शासनाकडून विचार केला जाणार नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः हज-२०२०/प्र.क्र.६९/का-५ 


३. राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद कार्यालयांनी हे परिपत्रक 


त्यांच्या मुस्लिम सदस्यांच्या निदर्शनास आणावे तसेच त्यांच्या कार्यालयाच्या सूचनाफळलकावर 


प्रसिद्ध करावे. 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७"१/५/.॥ीक्ीवा859॥॥[॥89.90/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००८१०१५३६४०५६१४ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahesh Sadashiv Choukekar 


Mahesh Sada shiv cnsconenverstenc pesticede toons 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=965737dc18a2c1fbaf047c7a9f61259e5c65db98 1c 
C h (0 ५1 ke ka | 8eaaab6c983897e53 18874, cn=Mahesh Sadashiv 
Choukekar 
Date: 2020.08.10 17:40:13 +05'30' 
(A. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 


(9) आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व) 
(२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
(३) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद (सर्व) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


